विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विकास 
कक्षाचे बळकटीकरण करण्यासाठी निर्माण 
करण्यात आलेली उप आयुक्त व सहायक 
आयुक्‍त आणि जिल्हा परिषदेमधील 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मविसे-१०२०/प्र.क्र. ४४/२०२०/आस्था-३, 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 


१; 


१०, 


शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०९६/प्र.क्र.२०५२/१०, दिनांक 
१६.१०.१९९९, 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, HAA ११/२०००/प्र.क्र.३३०९/ आस्था-३, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २००३, दिनांक ५ मे, २००३, दिनांक १८ सप्टेंबर, २००३ व दिनांक ८ एप्रिल, 
२००४, 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे ११/२०००/प्र.क्र.३३१७/आस्था-३, 
दिनांक ७ मे, २००४, 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००५/प्र.क्र.६१/आस्था-३, दिनांक 
१० मार्च, २००५, दिनांक ६ मार्च, २००६ व दिनांक २ जून २००६ चे शुध्दीपत्रक, 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००७/प्र.क्र.१९/आस्था-३, दिनांक 
१५ मार्च, २००७, 

शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००८/प्र.क्र.३८/आस्था-३, दिनांक 
२६ फेब्रुवारी, २००८, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२००९/प्र.क्र.३४/आस्था-३, दिनांक ९ फेब्रुवारी, 
२००९, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२०१०/प्र.क्र.५५/आस्था-३, दिनांक ४ मार्च, २०१०, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२०१०/प्र.क्र.३४७/आस्था-३, दिनांक ३ मार्च, 
२०११, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/प्र.क्र.४२/२०१२/आस्था-३, दिनांक १३ फेब्रुवारी, 
२०१२, 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे -१०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


२५ 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१३/प्र.क्र.२१/२०१३/आस्था-३, दिनांक १८ जानेवारी, 
२०१३, 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१ ४/प्र.क्र.३६/२०१ ४/आस्था-३, दिनांक २० फेब्रुवारी, 
२०१ ४, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१४/प्र.क्र.१९२/२०१४/आस्था-३, दिनांक 93 ऑगस्ट, 
२०१४, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१४/प्र.क्र.३२९/२०१४/आस्था-३, दिनांक १६ जानेवारी, 
2094, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१६/प्र.क्र.४५/२०१६/आस्था-३, दिनांक १६ फेब्रुवारी, 
२०१६, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१ ७, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०१ ८/प्र.क्र.७४/२०१ ८/आस्था-३, दिनांक २६ मार्च, २०१८, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/आस्था-३, दिनांक २८ मार्च, २०१९, 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

शासन निर्णय क्रमांक : मविसे १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/आस्था-३,दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१९ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २७ फेब्रुवारी,२०२०, 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२०, 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२१, 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२१, 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२, 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक १६ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२२, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२३, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे -१०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


३३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे-१०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २० फेब्रुवारी, 
२०२३, 

३४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ व दिनांक 
०६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे शुध्दीपत्रक. 

३५. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे-१०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २६ सप्टेंबर, 2023, 

३६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४, 

शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील विकास कक्षाचे बळकटीकरण करण्याकरीता निर्माण करण्यात 
आलेली व खालील तक्त्यात दर्शविलेली पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदाचे नाव विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नाव व पदांची संख्या एकूण पदे 
| af 3 | ok 
कोकण | नाशिक | पुणे | औरंगाबाद । अमरावती | नागपूर 
३(अ) 

१) उप आयुक्‍त शि 

(आस्थापना) 
2) उप आयुक्त (विकास) za 
3) सहायक शि 

आयुक्‍्त(तपासणी) 
8) सहायक आयुक्‍त | 

(चौकशी) 
एकूण | ४ | 


२. वरील सर्व अस्थायी पदावरील खर्च “अर्थसंकल्पीय GURY - २०५३, जिल्हा प्रशासन १०१ 


आयुक्त (२) जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या प्रशासन (२०५३०६०९)” या लेखाशीर्षाखाली दाखविण्यात 


यावा व सदर खर्च त्या - त्या वित्तीय वर्षासाठी तरतुद केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. तसेच, प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या ३४ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 


अधिकाऱ्यांची (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) पदे दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंतच्या 


कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यासाठी या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या अस्थायी 


पदांवरील खर्च “अर्थसंकल्पीय लेखाज्ीर्ष-२०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा आस्थापना (१) जिल्हा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे -१०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


परिषदा व पंचायत समित्या प्रशासन (२०५३०५११)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सदर खर्च 


त्या - त्या वित्तीय वर्षासाठी तरतूद केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 


अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०३२६१४०४४६२२२० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
e 


2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c7271 1d852d8e2e7 1e76603f90 
82ea9709649c6f45dc30, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7 1 3D6BDDB988B05B1CC072EBFD3A58E7E640E 
VAI B H AV J OS H | A20499573AAE08DC106AC632ADD, cn=DR.URMILA VAIBHAV 
JOSHI 
Date: 2024.03.26 17:21:35 +05'30' 
डॉ. उर्मिला जोशी 
( डॉ. उर्मिला ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, 

) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर, 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

) सर्व जिल्हाधिकारी, 
) 

) 

) 

) 


सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे अध्यक्ष, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई व नागपूर, 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई (वाशी) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१०) सर्व कोषागार अधिकारी, 

११) का.क्र. अर्थ-३, अर्थ-१६, व्यय-१५, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) का.क्र. आस्था-२, आस्था-४, आस्था-८, वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८ व वित्त-९, ग्राम 
विकास विभाग, 

१३) निवड नस्ती, का.क्र. आस्था ३, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई . 

पृष्ठ ४ पैकी ४ 


